पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील १२९५ आणि मोटार 
परिवहन विभागातील ११६ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 92 मार्च, २०१८. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय,क्र. एमआयएस १३१८/ प्र.क्र.३०/ पोल-४, दि १७.१. २०१८ 
२) सह पोळीस आयुक्त, (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष-२(६)/रवका/२६/१८, 
दि.१७.२.२०१८. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८. 


शासन निर्णय- 


पोलीस दलातील घटक कार्यालयातील या कार्यांसनाशी संबंधित अस्थायी पदांना वित्त 


विभागाच्या सहमतीने वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, तसेच वरील संदर्भाधिन शासन 


निर्णयान्वये पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई या कार्यालयातील १२९५अस्थायी पदांना तसेच मोटार 


परिवहन विभागातील नौका शाखेतील ११६ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ ते दि.२८.२.२०१८ पर्यंत 


अटींच्या अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र.३ येथील 


दि.५.३.२०१८ च्या झासन निर्णयान्वये दि.०१.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत अस्थायी पदांना 


मुदतवाढ देण्याचे त्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ येथील सह पोलीस आयुक्‍त (प्रशासन), बृहन्मुंबई यांच्या 


कार्यालयाच्या पत्रातील विनंतीस अनुसरुन खाली नमुद केल्याप्रमाणे घटकनिहाय तसेच सोबतच्या 


सहपत्राप्रमाणे पदनिहाय अस्थायी पदांना दि.०१/३/२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत खालील अटींच्या 


अधीन राहुन मुदतवाढ देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


१) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त 


नाही व अस्थायी पदे ज्या कारणासाठी, अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केलेली आहेत 


त्यांचे पालन करण्यात आले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४ 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५/०३/२०१८ 


नुसार विहित केलेल्या अटींचे व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात येईल व त्याप्रमाणे कार्यवाही 


करण्यात येईल. 


३) दरम्यानच्या काळात अस्थायी पदांच्या सुधारित आकृतीबंध निश्चिती करण्याबाबतच्या 


आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास / अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ 


न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्त्यांचा प्रश्न निर्माण झाल्यास ती 


जबाबदारी पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांची राहील. 


४) अस्थायी पदांचे वेतन व भत्त्यांवरील खर्च मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


२. यासाठी होणारा खर्च गृह विभाग,मागणी क्रमांक बी-१ लेखाशिर्ष "२०५५-पोळीस (००) १०८ 


राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) शहर पोलीस (०२)(०१) आस्थापना” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५/०३/२०१८ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३१२१३२८०९७३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath V Potare 
jovernment Of Mi 


mM Nn h DN: c=IN, 0=G jaharashtra, 
ou=Home Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad9 


25a6651¢5d43a12d84cf305d3ff791ea7Ff16, 
(0 a re cn=Somnat ith V Po’ 


tare 
Date: 2018.03.12 13:33:12 +05'30' 


(सोमनाथ पोटरे) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई. 
२. महालेखापाल, पमहाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),मुंबई. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल-४ 
४. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
५. वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई. 
६. कार्यासन अधिकारी (पोल-३/पोल-५ब),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवडनस्ती/ (पोल-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल ४, दि.१२/०३/२०१८ सोबतचे विवरणपत्र 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील १२९५ अस्थायी पदांना दि. १.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत 


मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


(अ) (पोल-४) 
अ.क्र विषय प्रस्तावित पदे पदे निर्मीतीचा शा.नि.क्र व दिनांक 
पदनाम 'पदसख्या 
eee | २ डे v ष्‌ 
मागील मुदतढीचा शा.नि.क्र. व दिनांक क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल ४, दि.१७/१/२०१८ 
१ | बिनतारी संदेश विभागासाठी स.पो.नि. १४ एसबी २/पीडब्लुएस-२०३८/८५१२,दि.२५. १२. ६९ 
एकुण | | स.पो.नि.श्रीणीवाढ 
२ | बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठी पो.ह.चालक 03 मटीएस-०१९२/२५२/(२७ पोल-४ दि. २६. ०६ .९२ 
पदांची निर्मीती पो.शि.चालक १० 
एकुण १३ 
३ | बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठी | पो.नि.बि.ता.स. अभियांत्रीकी १ जीआरएचडी- पीडब्लुएस-०१९१/३२४/(१४)/पोल- 
पदांची निर्मीती पो.उपनि.बि.ता.स. २ ४, दि.२५.०६.९२ 
अभियांत्रीकी 
रेडीयो यांत्रिकी १० 
प्रमुख यंत्रचालक ee | 
कर्मशाळा मदतनीस ४ 
एकुण २१ 
४ पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई स.पो.आ.बि.(इंजिनिअर) १ शा.नि.गृह वि.क्र.पीईक्यु ०१९३/३५०(१५/पोल-४, 
यांच्या आस्थापनेवर नियंत्रण स.पो.आ.कार्य. ४ दि.२९.०३.९३ 
कक्ष निर्माण करणेबाबत पो.नि.बि.ता.स. २ 
पो.नि.बि.वाहतुक 8 
पो.नि.कार्यकारी १५ 
पो.उपनि.बिनतारी ८ 
(इंजिनिअर) 
पो.उपनि (वायरलेस औ) २० 
पो.उर्पाने कार्यकारी १३४ 
पो.जमादार(रेडीओ मेकॅनिक) 42 
प्रमुख वायरलेस ऑपरेटर २४ 
पो.शि १५ 
पो.ह.ले. १५ 
प्रशा.अधिकारी १ 
वायरलेस ऑपरेटर ५२ 
पो.शि.चालक ७ 
पो.शि.सुरक्षा ३० 
पो.शि.टंकलेखक १५ 
कर्मशाळा मदतनीस २४ 
वरिष्ठ लिपीक २ 
कनिष्ठ लिपीक 8 
पो.शि,चालक १० 
एकुण ४३९ 
५ गुन्हे शाखेतील गुन्हे संगणक पर्यवेक्षक(पो.नि.) 8 शा.नि.गृह वि.क्र. सीओएस ०१९३/२५४/नवा- 
कायप्रणाली शाखेसाठी १६ संगणक चालक (पो.ह.ले.) ७१ ४६/पोल-४, दि.८.७.९३ व दि.२०.८.९३ 
संगणक खरेदी करणे व पो.शि,चालक २ 
आवश्यक पदे निर्माण करणे एकुण oe 


मोटार परिवहन विभागातील स.पो.आ.(मो.प.वि.) li a J शा.नि.गृह वि.क्र.एमटीएस ०१९२/२५७/नवा 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी पो.नि.(मो.प) ४ ४७/पोल-४ दि.३.९.९३ शा.नि.गृह 
तांत्रिक कार्यवारी वर्ग पो.उप.नि(तांत्रिक) षु वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब 
स.पो.उप.नि(तांत्रिक) २१ दि.१५.७.२००० अन्वये पो.शि.तांत्रिकाच्या ३० 
पो.ह.(तांत्रिक) २७ पदांपैकी ८ पदे पो.ना.तांत्रिक म्हणुन श्रेणवाढ केली 
पो.ह.ले.(तांत्रिक) ठु तसेच पो.शि.स्वच्छकाच्या १५ पदांपैकी ५ पदे 
पो.ह.चालक १५ पो.ना.तांत्रिक व ३ पदे 
पो.शि.(तांत्रिक) १० 
पो.शि.स्वच्छक ४ 
पो.शि.चालक २५ 
पो.ना.(तांत्रिक) १३ 
एकुण १२९ 
विशेष शाखा १ साठी घातपात पो.नि. १ शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२७३२/नवा ५/पोल- 
विरोधी बॉम्ब शोधक श्वान पथक पो.उप.नि.(प्रशिक्षक) नि ४ दि.९.७.९३ पो.उप.नि.(प्र५ पदे शा.नि.गृह fa. 
निर्माण करण्याबाबत पो.ह.निडास््र (हॅन्डलर्स) १८ उमटीएस ०१९८/१३८/२४ पोल-४ दि.१६.२.९८ 
पो.शि.चाळक ६ अन्वये मुदतवाढ व १ पद शा.नि.क्र.आरटीएस 
स्वच्छक (केनलमन) & ०३९८/प्र.क्र.२९/पोल ५ अ दि. २.१२.९८ अन्वये 
एकुण ३७ पुनर्जिवित १६ पो.ह.(नि) हॅन्डलर्स 
मोटार परिवहन विभागातील पो.उप.नि.(मो.प) q शा.नि.गृह वि.डीबोजी-०१९२/२४५९/२६ पोल ४ 
गाड्यांच्या देखभालीसाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १२ दि.२५.८.९४ 
तांत्रिक कर्मचारी वर्ग मंजुर स.पो.उप.नि.(भांडार) ४ शा.नि.गृह वि.क्र.पीएमएन 
करणेबाबत स.पो.उप.नि.(चालक) Yo ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
पो.ह. (तांत्रिक) 23 अन्वये पो.शि.चा.१७० पदांमधुन ८० पदे 
WS (ASR) 3 पो.ना.चा.३५ पदे पो.ह.चा.३५ पदे स.पो.उप.नि.चा 
पो.ह.(चालक) Goo म्हणुन तसेच २५ पो.शि.(स्वच्छक) च्या पदांपैकी ८ 
पो.ना. (तांत्रिक) ८ पदे पो.ना. 
पो.ना.(भांडार) Pb -.:_,| 
पो.ना.(चालक) ८० 
पो.शि.(स्वच्छक) ९ 
पो.शि. (तांत्रिक) २० 
पो.शि.(भांडार) १२ 
पो.शि.(चालक) २० 
एकुण ३४३ 
बृहन्मुंबई पोलीस दलाच्या स.पो.उप.नि. १ शा.नि.क्र.एमटीएस-०१९४/३०२१/(२४)/ पोल ४ 
मोटार परिवहन विभागासाठी स.पो.उप.नि.(तांत्रिक) १ दि.२५.८.९५ 
पदनिर्मीती स.पो.उप.नि.(चालक) २५ अन्वये पदे मंजूरी शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन 
पो.ह.(चालक) ६५ ०३९७/सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
पो.ह.(भांडार) द अन्वये ७५ पो.शि.चालकाच्या. पदांपैकी १९ पदे 
पो.ह. (तांत्रिक) 2 पो.ना.चा.१५ पदे पो.ह.चा.१५ पदे स.पो.उप.नि.चा 
पो.ना (चालक) १९ म्हणुन श्रेणी वाढ केळी आहेत. २००१-२००२ मध्ये 
पो.शि.(चालक) वह पो.शि.चा. ची १० पदे कमी करून स.पो.उप.नि.चा 
पो.शि.(स्वच्छक) ३ म्हणुन श्रेणी वाढ. 
पो.शि. (तांत्रिक) २ 
प्रमुख लिपीक ॥. की. «|| 
वरिष्ठ लिपीक १ 
कनिष्ठ लिपीक २ 


टंकलेखक १ 
एकुण | 980 | 
१० | पोलीस आयुक्त बृहन्मुंबई यांचे आरटीपीसी १४ पीडब्लुएस ०१९२/५४७/(१०) पोल-४ दि. १८.९.९५ 
आस्थापनेवर आरटीपीसी ची एकुण शिवनी 
पदे निर्माण करणे. 
११ बृहन्मुंबई पोलीस दलासाठी स.पो.उप.नि.चालक ४० एमटीएस ०१९४/३०९०/(२६) पोल-४ दि. ३१.८.९५ 
अतिरिक्त वाहने साधन सामुग्री पो.शि.चालक १० शा.नि.गृ.वि.क्र.पीएमएन ०३९७/सीआर४७४/पोल- 
व वाहन चालकाची पदे निर्माण एकुण Yo ५ ब दि.१५.७.२००० अन्वये सन 2009-2002 या 
करणे. वित्तीय वर्षामध्ये पा.शि.चाळकाची ४० पदे कमी 
करून स.पो.उप.नि. चालकाच्या ४० पदांना 
श्रेणीवाढ देण्यात आली. 
१२ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पो.शि.चालक २ एमटीएस ०१७९/१७४३०/पोल-४ दि.२४.८.८० 
एकुण २ 
१३ | रा.रा.पो.ब., बिनतारी Wear स.पो.नि. १६ पोमसं/२६/८२१४/सपोनि/०२, दि. ४.५.२००२ 
विभाग, मोटार परिवहन एकुण १६ अन्वये पोलीस आयुक्‍त बृहन्मुंबई यांच्या 
विभागातीळ रासपोनि पदाचे आस्थापनेवर सपोनि पदाचे वाटप शा.नि.क्र. 
Para सपोनिच्या संवर्गात ०३९७/ सीआर४७४/पोल-५ ब दि.१५.७.२००० 
टप्या टप्याने वर्गीकरण करणे अन्वये पोउपनि ची पदे सपोनि पदी श्रेणीवाढ. 
एकुण १२९५ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल ४, दि.१२/०३/२०१८ सोबतचे विवरणपत्र (ब) 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ११६ अस्थायी पदांना दि. १.३.२०१८ ते दि. ३०.९.२०१८ पर्यंत 


मुदतवाढ मिळणेबाबत प्रस्तावित पदांचे विवरणपत्र 


विवरणपत्र 


(ब) 


अ.क्र. पदनाम 


पद संख्या 


पद निर्मितीचा शासन निर्णय 


अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन निर्णय क्र. एमआयएस १३१८/प्र.क्र.३०/पोल ४, दि.१७ /१/२०१८ 


al पोलीस उप निरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर 4d एमटीएस-०३११/४५०/प्र.क्र.२८४/पोल-४, 
दि.१७.०९.२०११ 
२ | पोलीस उप निरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ५८ 
ड्रायव्हर 


एकूण 


११६ 


